निर्लेखित निरीक्षण वाहनांपैकी ९९ 
नवीन निरीक्षण वाहने खरेदी करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.३६/यंबांसा 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०३ फेब्रुवारी, 2023 


संदर्भ :- १. शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०१८/ प्र.क्र.३६/ DARA, दि.०९ नोव्हेंबर,२०२२ 
२. शासन शुध्दिपत्रक, समक्रमांक, दि.२४ जानेवारी,२०२३ 


शासन शुध्दिपत्रक:- 


मार्ग प्रकल्प विभाग, लातूर हे कार्यालय राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, लातूर याप्रमाणे रुपांतरित झाले 
आहे. त्यामुळे संदर्भ क्र.२ येथील दि. २४ जानेवारी,२०२३ च्या शासन शुध्दिपत्रकाच्या विवरणपत्र “अ” च्या 
अ.क्र.५) समोरील रकाना क्र.२ अन्वये, “अधीक्षक अभियंता, सा. बां. मंडळ, लातूर (मा. प्र. विभाग, लातूर )” 
या कार्यालयाला दर्शविलेले वाहन आता अधीक्षक अभियंता, दक्षता व गुण नियंत्रण मंडळ, नाशिक या 
कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात येत आहे. 
2. सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०२०३१७४८४३७०१८ असा आहे. हे 
शुध्दिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, आ ही 
SWATI प )VERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS, 


AMARNATH PATIL "क 
(स्वाती अ. पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


।67344101794८ 


प्रति, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरीक्ष), महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
४. स्वीय सहायक अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
५. स्वीय सहायक, सचिव (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
. स्वीय सहायक, सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
. स्वीय सहायक, उप सचिव (रा.म,, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
. स्वीय सहायक, आंतर वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग,मुंबई/कोकण/पुणे/नाशिक/नागपूर/औरंगाबाद/ 
अमरावती/ नांदेड, 
१०. अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई, 
११. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, लातूर 
१२. अधीक्षक अभियंता, दक्षता व गुण नियंत्रण, नाशिक, 
१३. वित्त विभाग (विनियम/व्यय-११/अर्थ-१२), मंत्रालय, मुंबई, 
१४. कार्यासन अधिकारी, अर्थ-३, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१५. निवड नस्ती, यंबांसा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


eon SG O&M 


